अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी 


अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन अदा 


करण्यासाठी अर्थसंकल्पित केलेला 


निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१००/का.६ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : - ६ मे, २०२२ 


शासन निर्णय :- 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा 


योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. केंद्र शासनाकडून विहीत कालावधीत निधी प्राप्त होत 
नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे मानधन अदा करणे शाक्य व्हावे, याकरिता अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या 


अध्यक्षतेखाली दिनांक २ जून, २०१७ रोजी आयोजित बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाची अर्थसंकल्पित 


केलेली रक्‍कम अपेक्षित केंद्रीय सहाय्य अप्राप्त असले तरी खर्च करण्यास विभागास अनुमती देण्याचा निर्णय 


घेण्यात आलेला आहे. 


२. सदर शासन निर्णयान्वये अंगणवाडी सेविका, मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे माहे एप्रिल, 


2022 या महिन्याचे मानधन अदा करण्याकरिता wells विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधीळ प्रधान 
लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये 


दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये १३३२३.२४ लाख एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित यापूर्वी वितरीत । प्रस्तावित वितरण 
तरतूद तरतुद 
२०२२-२३ 
बिला Se २ ३ an | 
२२३६-पोषण आहार २७४४७.०० ४२२०.९७ ४२२०.९७ 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८)(०१) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) 
केंद्र हिस्सा ६०% (२२३६ १९०९) 
०२-मजूरी 
(०८)(०२) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना १८२९८.०० २८१३.९८ २८१३.९८ 
(सर्वसाधारण खर्च) 
राज्य हिस्सा ४०% (२२३६ १९१८) 
०२-मजूरी 
(०८)(०५) अंगणवाडी सेवा ४२०१७.०० ६२८८.२९ ६२८८.२९ 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६ १९४५) 
०२-मजूरी 
एकूण ८७७६२.०० १३३२३.२४ 93323.28 
33 सदर निधी वितरणाकरिता लेखाधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी व उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१०० /का.६ 


४. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:- १०१/१४७२, दिनांक ०८.०४.२०२२ 
तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१२८/व्यय ६, दिनांक २७.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५०५१७२८३२४१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, '४१ १1121९१ क 


st=M 


MAHESH ee 
ASHOKRAO लका 
(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
४ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


Cc 


4 


mm 


आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास ) (जिल्हा परिषद) 


S 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) Ud बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
११) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 


१३) कक्ष अधिकारी (का-४/का-१४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


